महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१८/(प्र.क्र. ६९ /२०१८)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ - सा.प्र.वि.समक्रमांकाचे हासन आदेश दि.०३/०४/२०१८ 


आदेशा 
श्री.रविंद्र गोटे, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशान्वये, 
मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत मृद व जलसंधारण आयुक्तालयातील उप आयुक्त ( प्रशासन) या पदावर दोन 
वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर मुदत दि.२०/०१/२०२१ रोजी 
संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.रविंद्र गोटे, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना मृद व जलसंधारण 
विभागांतर्गत मृद व जलसंधारण आयुक्तालयातील उप आयुक्त ( प्रशासन ) या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.२१/०१/२०२१ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.२०/०१/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
कालावधी संपल्यानंतर श्री.गोटे, अवर सचिव यांनी मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२२०४६०३३५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. , City feel by caxnnanietinead Gunde 
Gajanan Seen तो 
. Maharashtra, OU = General Administration 
Bhimrao Guravy ene ooo .७% 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
8. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग / मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग / मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

६. अपर आयुक्त (प्रशासन), मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, पैठण रोड, कांचन वाडी, वाल्मी परिसर, 
औरंगाबाद, 

७. श्री. रविंद्र गोटे, अवर सचिव तथा उप आयुक्‍त ( प्रशासन), मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, पैठण 

८. रोड, कांचन वाडी, वाल्मी परिसर, औरंगाबाद, 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


